रा.प. महामंडळातील रा.प. जळगांव विभागातील 
अमळनेर आगाराची पुनर्बांधणी करण्याच्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष् शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-११२३/प्र.क्र.४०४/परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :१४ फेब्रुवारी, २०२४ 


१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. यांचे पत्र क्र.राप/स्थाअ/कामे/३५७१, दि.११.०९.२०२३ 
२) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.राप/स्थाअ/कामे/४५८९, दि.१०.११.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील रा.प. जळगांव विभागातील अमळनेर आगाराची 
पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात आगार इमारतीची पुनर्बाधणी करणे, १० गाळे कार्यशाळेकरीता, प्रशासकीय 
कार्यालये, वॉशिंग रॅम्प, वाहन परिक्षक कक्ष, आगार व्यवस्थापक निवासस्थान, वाहनतळाचे 
काँक्रीटीकरण, पाणी पुरवठा व सांडपाणी व्यवस्था, आगाराचे विदयुतीकरण, फायर फायटिंग, पेव्हर 
ब्लॉक इ. विकासात्मक कामांसाठी एकूण रु.८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नर्णय :- निर्णय : - 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांच्या संदर्भ 

क्र. १ व २ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, रा.प. जळगांव विभागातील अमळनेर आगाराची पुनर्बांधणी 
करण्यासाठी एकूण रु. ८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तुविश्ारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

(आ) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 

(इ) सदर कामासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 

(ई) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र. १७७/ ता.क. १, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(उ) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात येईल. 
(ऊ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. बिडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि. ०७.०७.२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
(ए) सदरचे जुने बांधकाम तोडणे इ. बांधकामपुर्व बाबी या रु.७.०० कोटी रकमेतून करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-११२३/प्र.क्र.४०४/परि-१ 


२. सदरील पुनर्बांधकामाचे अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 
अ. कामाचा तपः भेत्रफळ दर/चो.मी. | अं रक्‍कम 
क्र (चो.मी.) रु. 
उपकाम क्र.०१ 
१ | आगार इमारतीची पुनबांधणी (तळमजला) (८ 
गाळे, प्रशासकोय कार्यालये, AMT रॅम्प, वाहन | १०४०.०० | ३००००.०० ३,१२,००,०००.०० 
परीक्षक कक्ष इ.) 
२ । सदनिका (तळमजला) (आ. व्य.) १००.०० ३००००.०० 30,00,000,00 
एकुण (अ) ३,४२,००,०००.०० 
उपकाम क्र.०२ 
g विद्युत काम १२% (अ) ¥%,0¥% 000,00 
२ | फायर फायटिंग 4% (आ) १७,१०,०००.०० 
३ | पाणी पुरवठा व्यवस्था + सांडपाणी व्यवस्था ६% ais 
: 0,42,000,00 
(अ) 
एकुण (ब) ७८,६६,०००.०० 
एकुण (क) = (अ--ब) ४,२०,६६,०००.०० 
उपकाम क्र.०३ 
१ क्रोटीकरण् ४१२०.०० ७५०००,०० २,०६,००,०००,०० 
२ पेबर ब्लॉक 220,00 2400,00 %,&4,000,00 
एकुण (S) 2,019, &&,000,00 
एकुण (I= क +8) &,26,32,000,00 
र > कामगार विमा १% (]) ६,२८,३१०.०० 
२ > कॉन्टेन्सी 3% (1) १८,८४,९३०.०० 
३ > मटेरीयल टेस्टिंग + रॉयल्टी २% (]) १२,५६,६२०.०० 
एकूण (II) ३७,६९,८६०.०० 
'एकूण(1]) --(॥1) ६६६००८६०.०० 
१ > वस्तूब सेवा कर (१८%) (1) + ID १.१९,८८,१०४.८० 
२ > विकास शुल्क 0,000,00 
3 > वास्तुविशारद व्यवसाय शुल्क (2%)\(D) १२,५६,६२०.०० 
WHIT) १,३२,९४,७७४.८० 
एकुण (1 + I+ Ill ) ७,९८,९५,६३४.८० 
1 म्हणजेच | 6,00,00,000,00 
(एकुण अक्षरी रूपये आठ कोटी फक्त) 
३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-३, ३०५५ मार्ग परिवहन ०० § १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


उपकामांना सहाय्य (00) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांतर्गत 
बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मिती करिता अनुदान" या लेखाशीर्षाखाळी 
उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारमधील 


8. 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-११२३/प्र.क्र.४०४/परि-१ 


परिच्छेद क्र.१३४(१, १३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व अटीमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१. परिच्छेद क्र. १३४(१) अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१४१५२८४६३९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARIKA MENDHE GANVIR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=355d3 1d0cf7bf8d02352945a1 1a765b0f536fe ladfdofff4aad6fodd 
87f3d76b, postalCode=400032, st=Mah 


GANVIR पण acannon 
(सारिका मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई 
४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
६) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


